RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No . PCE/ 069 / 2013- 2015 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


Kh 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६ , अंक - १ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ डिसेंबर २०१६ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १६१३/ ४५६ (न)/प्र. क्र . १९९ / २०१३ / नवि -९. - ज्याअर्थी, नेवासा ( खुर्द ) या बिगर नगरपरिषद शहराची विकास योजना 
शासनाचे नगर विकास यांच्याकडील अधिसूचना, क्रमांक टीपीएस -१६८६/ ४७० / प्र. क्र . ६१/ ८६ ( २)/ नवि - १७, दिनांक ३० मार्च १९८७ अन्वये 
मंजूर झालेली असून ती दिनांक १ जून १९८७ पासून अंमलात आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे नेवासा ( खुर्द) येथील गट क्रमांक १५० (पै.) क्षेत्र १. ११ हेक्टर ही जमीन शेती विभागात 
समाविष्ट आहे (यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ); 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर या नियोजन प्राधिकरणाने (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे) त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ४६० , दिनांक २६ नोव्हेंबर २००९ नुसार उक्त क्षेत्राचा वापर विभाग, “ शेती ” विभागाऐवजी “ रहिवास " 
विभाग असे बदलण्याचे ठरवून , त्याअनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल 
प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे); 


__ आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त क्षेत्र 
“ शेती ” विभागातून वगळून “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा उक्त फेरबदल प्रस्ताव , काही अटींच्या अधीन राहून मान्य करावा, 
असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनींच्या मालकांनी सन २०१६- १७ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या उक्त क्षेत्राच्या रकमेच्या 
५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये १,८२, ५०० सहायक संचालक , 
नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांचेकडील लेखाशीर्षामध्ये दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ( चलन क्रमांक ३५५, दिनांक १६ 
नोव्हेंबर २०१६ ) जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये १, ८२ , ५०० मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद , अहमदनगर यांचेकडे त्यांच्या लेखाशीर्षामध्ये दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जमा केलेली आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (२ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील, उक्त जमीन “ शेती ” विभागातून “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करणेबाबतच्या उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन काही अटींच्या 
अधीन राहून पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


मौजे नेवासा ( खुर्द) येथील गट क्रमांक १५० (पै.) क्षेत्र १. ११ हेक्टर ही जमीन भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे " शेती ” विभागातून वगळून 
खालील अटींच्या अधीन राहून “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


अट क्रमांक (१ ) अहमदनगर शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार १० टक्के खुली जागा, सुविधा क्षेत्र, इमारतीचे वर्षाजल 

संवर्धन संयंत्र व Waste Water Recycling Plant ची उभारणी करणे बंधनकारक राहील . 


उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाऱ्या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , अहमदनगर यांच्या 
कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत उपलब्ध राहील . 


सदर अधिसूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा. शा . चौहान, 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 
Dated 23rd Decebmer 2016 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No . TPS - 1613/ 456 ( N )/ CR- 199/ 2013/ UD - 9 . - Whereas, the Development Plan of Newasa City 
(Non -Municipal Town ) has been sactioned by the Urban Development Department vide Notification No . 
TPS - 1686/ 470/ CR- 61/ 86 ( 2)/ UD - 17 , dated the 30th March 1987 and has come into force with effect 
from the 1st June 1987 (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") under Section 31 ( 1) 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act”); 


and whereas, in the said Development Plan theland admeasuring 1. 11 Ha. bearing Gat No. 150 
(pt.) ofMauje Newasa (Kh .) is included in “Agricultural Zone” (hereinafter referred to as " the said Land” ); 


and whereas , the Zilla Parishad , Ahmednagar being the Planning Authority (hereinafter referred to 
as " the said Planning Authority ") vide its General Body Resolution No . 460 , dated the 26th November 
2006 has resolved to change the allocation of the said land from “Agricultural Zone” to “ Residential 
Zone " and accordingly submitted to the Government for its sanction a modification proposal as per the 
provisions of sub -section ( 1) of Section 37 of the said Act, (hereinafter referred to as " the Proposed 
Modification "); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१ , शके १९३८ 


३ 


and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the proposed Modification , should be 
sanctioned with some conditions ; 


and whereas, the Land Owners of the said lands have deposited Rs. 1 ,82 ,500 towards the 50 per 
cent Government share of 5 per cent premium amount as per the valuation of the said lands as 
prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR ) for the year 2016 - 17 in the Government Treasury 
on 19th November 2016 through the Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , 
Ahmednagar and remaining 50 per cent of the 5 per cent premium amount Rs . 1 ,82 ,500 payable to 
the Planning Authority has been deposited with the Chief Executive Engineer , Zilla Parishad , Ahmednagar 
on 24th November 2016 . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under Section 37 (2 ) of the said Act, the 
Government hereby, sanctions the said Modification Proposal of change of Zone of the said land from 
"Agricultural Zone” to “Residential Zone” and for that purpose amends the said Development Plan as 
follows. 


In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added, after the last entry – 


ENTRY 


The land admeasuring 1. 11 Ha. bearing Gat No. 150 (pt.) of Mauje Newasa (Kh .) is deleted from 
"Agricultural Zone” and is included in “Residential Zone” as shown on the Plan subject to conditions 
specified below — 


Condition No. 1 : As per the provisions of the development control regulation for Newasa , 10 per 

cent compulsory open space and requisite Amenity Space shall be provided . 
Further it is necessary to install the Rain Harvesting Plant and Waste Water 
Recycling Plant for the building to be constructed on the said land . 


A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for public 
inspection in the office of the Chief Executive Engineer, Zilla Parishad , Ahmednagar during office hours 
on all working days for a period of one month . 


This Notification shall also be available on the Government website www .maharashtra .gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R . S. CHOUHAN , 
Section Officerto Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 

___ नगर विकास विभाग 

सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये 


सूचना 
क्रमांक नावि / प्र . छा. स./ प्रा . यो . नाशिक/ कलम २० (४ )/मौजे रोझे, तालुका मालेगाव/ गट नंबर १५५ पै. व इतर/ १९५२/ सन २०१६. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदीनुसार नाशिक 
जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली 
असून, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत मौजे रोझे, तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
येथील गट नंबर १५५ / १, १५५/ २, १५६ (पै.), १६० , १६१ , १६२, १६४ व १६५ मधील १६. २१ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले 
आहे) कालवा लाभ क्षेत्रात ( शेती विभागात ) समाविष्ट आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५/ प्र. क्र . ४९ / 
१५/ नवि - १३, दिनांक ६ मे २०१५ व शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५/ प्र. क्र . ४९ / १५/ नवि - १३, दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश 
दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून खालील अटींच्या अधीन राहून कालवा लाभ क्षेत्राऐवजी ( शेती विभागाऐवजी) रहिवास 
विभाग असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ( २ ) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून, रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे 
आवश्यक होते (यापुढे ज्यास “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) 

( १) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदीनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणेबंधनकारक राहील. 
( २) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जागेचा विकास करणेबंधनकारक राहील . 
( ३) विषयाधीन जागेस अर्जदार /विकसक यांनी किमान ९.० मीटर रुंदीचा पक्क्या स्वरूपातील व बारमाही वापरण्यायोग्य रस्ता विकसित 

करणे बंधनकारक राहील . 
( ४) विषयाधीन जागेस अर्जदार / विकसक यांनी स्वखर्चाने पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी. 
( ५) विषयाधीन जागेत ( Rainwater Harvesting) तसेच ( Water Recycling) (पाण्याचा पुनर्वापर) अशा स्वरूपाच्या संकल्पना जमिनीचे 

विकसन करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 
( ६ ) प्रस्तुत जमिनीचे विकसन करताना, प्रादेशिक योजनेकरिता लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार सोडावयाच्या 

१० टक्के सुविधा क्षेत्राव्यतिरिक्त ४००० चौ. मी . क्षेत्राचे “प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण ” व तसेच २००० चौ . मी . क्षेत्राचे “ दुकान केंद्र ” या 

सार्वजनिक सुविधा ठेवणे बंधनकारक राहील . 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचेकलम १५१ , पोट- कलम ( १) अन्वये निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र. क्र . ४९ / १५/ नवि - १३ , 
दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० ( २) , २० ( ३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट -कलम (३) च्या तरतुदीनुसार सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि /प्र. छा . स./ प्रा. यो . नाशिक/ कलम - २० (३)/मौजे रोझे, तालुका मालेगाव/ गट नंबर १५५ पै. व इतर/ १३४१, दिनांक १० ऑगस्ट 
२०१६ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील 
अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते . 

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य 
सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक २ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा 
केल्यानंतर कलम २० ( ४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला 
आहे . 

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट -कलम (४) अन्वये उक्त 
फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


५ 


उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 

नोंद 
नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे रोझे, तालुका मालेगाव येथील गट क्रमांक १५५/१, १५५ /२, १५६ (पै. ), १६० , 
१६१, १६२ , १६४ व १६५ मधील १६. २१ हेक्टर क्षेत्राचा वापर , सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून कालवा लाभ 
क्षेत्र ( शेती विभाग) ऐवजी रहिवास विभाग असा बदलण्यात येत आहे . 


अटी : 


( १ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , अर्जदार यांना सदर जागेचा विकास करणे 

बंधनकारक राहील . 
( २) विषयाधीन जागेस अर्जदार / विकसक यांनी किमान ९.० मीटर रुंदीचा पक्क्या स्वरूपातील व बारमाही वापरण्यायोग्य रस्ता विकसित 

करणे बंधनकारक राहील . 
( ३ ) विषयाधीन जागेस अर्जदार /विकसक यांनी स्वखर्चाने पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी. 
( ४) विषयाधीन जागेत ( Rainwater Harvesting ) तसेच ( Water Recycling) ( पाण्याचा पुनर्वापर ) अशा स्वरूपाच्या संकल्पना जमिनीचे 

विकसन करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 
( ५) प्रस्तुत जमिनीचे विकसन करताना, प्रादेशिक योजनेकरिता लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार सोडावयाच्या 

१० टक्के सुविधा क्षेत्राव्यतिरिक्त ४००० चौ. मी . क्षेत्राचे “प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण ” व तसेच २००० चौ . मी . क्षेत्राचे “ दुकान केंद्र ” या 

सार्वजनिक सुविधा ठेवणे बंधनकारक राहील . 
( ६ ) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणेबंधनकारक राहील. 
( ७) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
( अ) अभिन्यास अंतिमत :मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
वरील बाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील . 

(१ ) जिल्हाधिकारी, नाशिक 


( २ ) सहायक संचालक, नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक 


प्रस्तुत सूचना www. dtp. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


जयश्रीराणी सुर्वे, 
सदस्य - सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती 
तथा प्र. सहसंचालक , नगररचना, 

नाशिक विभाग, नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notice 


No . NKDN /P .S . C . /R .P .Nashik /Sect. 20 (3)/Mouze Roze , taluka Malegaon /G .No. 155 (pt.) and other/ 
1952/ 2016 .- Whereas, theGovernment has sanctioned the Revised RegionalPlan for Nashik districton 
dated 21st June 2013 (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan”) under the provisions of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act”) and has 
come into force with effect from 16th September 2013 and whereas in the said Regional Plan , the land 
admeasuring about 16 .21 hectares bearing Gat Nos. 155 / 1 , 155 /2 , 156 (pt.), 160 , 161, 162, 164 and 165 
ofMouze Roze , taluka Malegaon , district Nashik (hereinafter referred to as " the said area ”) is included in 
Canal Command Area (Agriculture Zone ); 


and whereas , the Government vide Resolution No. TPS- 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and Resolution No. TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13 , dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the 
said Government Resolution ") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the 
procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the 
areas of Sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee"; 


and whereas, the “ Proposal Scrutiny Committee ” constituted under the above mentioned Government 
Resolution is of the opinion that “ the said land” shall be deleted from Canal Command Area (Agriculture 
Zone) and to be included in “ResidentialZone” , in accordance with the provisions of sub - section ( 2) of 
Section 20 of the said Act, subject to the following conditions (hereinafter referred to as " the proposal 
modification ”). 


( 1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 
(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelinesmentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it . 


(3 ) It shall be binding to Applicant / Developer to develop minimum 9.0 mtrs .wide approach road to 

said land of Pacca nature and usable for whole year. 


(4) Applicant / Developer shallmake necessary arrangements to provide water supply to the said 

land , at his own cost. 


(5 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recyling 

while developing the said land . 


(6 ) 


While developing the said land it shall be binding to provide area admeasuring 4000 sq. mtrs . for 
“ Primary School and Playground " and area admeasuring 2000 sq .mtrs . for “ Shopping Centre” 
in addition to 10 per cent Amenity Space required as per Sanctioned Development Control 
Rules of Regional Plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


and whereas, as per the provision of sub - section ( 1) of Section 151 of said Act , Government vide 
Notification No. TPS - 1815 / CR -49 / 15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the power, under Section 
20 (2 ), 20 (3) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ; 


and whereas , in accordance with the provisions of sub -section ( 3) of Secton 20 of the said Act, Joint 
Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN / P. S . C ./R .P . Nashik /Sect.20 ( 3 )/ 
Mouze Roze , talukaMalegaon / G .No . 155 (pt.) and other / 1341, dated 10th August 2016 , has published , the 
notice regarding the proposedmodification and Assistant Director of Town Planning ,Nashik Branch ,Nashik 
was authorized to hear the sugestions / objections received within the stipulated period ; 


and whereas , the Appointed Officer has submitted his Report to the Member- Secretary also the 
Proposal Scrutiny Committee , in the meeting , dated 2nd December , 2016 accorded approval to this proposal 
and directed Member- Secretary to issue the final notification according to sub -section (4 ) of Section 20 , 
after payment of the premium by the Applicant. Accordingly the Applicanthas deposited the premium 
amount. 


Now , therefore , in exercise of powers conferred by sub -section ( 4 ) of Section 20 of the said Act , Joint 
Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification and for that 
purpose amends the aforesaid Notification , dated 21st June, 2013 as follows. 


In the said Regional Plan , the following new entry shall be added after the last entry of the Schedule 
ofModifications. 


ENTRY 


In the Nashik District Sanctioned Revised Regional Plan , the allocation of the land admeasuring 
about 16 .21 hectares bearing Gat Nos. 155 /1, 155 /2 , 156 (pt.), 160 , 161, 162 , 164 and 165 of Mouze 
Roze , taluka Malegaon , district Nashik is changed from Canal Command Area (Agriculture Zone ) to 
Residential Zone as shown on the plan , subject to the following conditions . 


(1) It shallbe binding to Applicant to develop the said land as per the guidelines mentioned in said 

Government Resolution and Annexure with it. 


(2 ) It shall be binding to Applicant / Developer to develop minimum 9 .0 mtrs. wide approach road to 

said land of Pacca nature and usable for whole year. 


(3 ) Applicant / Developer shallmake necessary arrangements to provide water supply to the said 

land , at his own cost. 


(4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recyling 

while developing the said land . 


(5 ) While developing the said land it shall be binding to provide area admeasuring 4000 sq .mtrs . for 

" Primary School and Playground" and area admeasuring 2000 sq .mtrs . for “ Shopping Centre " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


in addition to 10 per cent Amenity Space required as per Sanctioned Development Control 
Rules of Regional Plan . 


(6 ) It shallbe binding to sale layout plot / flat of the said land as per table given below . 


If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then Occupancy Certificate shall notbe 
issued unless all the basic amenities are fully developed in the land . 


TABLE 


Corelation of layout plot / flat with development of basic infrastructure 


After sanction final layout 


Sale of 25 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


After approximate 40 per cent 
development ofbasic infrastructure 


Sale of 50 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


After approximate 60 per cent 
development of basic infrastructure 


Sale of 75 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


After approximate 80 per cent 
development ofbasic infrastructure 


Sale of 90 per cent of the totalplots / flats 
shall be permissible . 


After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per centof the total plots / flats 
development ofbasic infrastructure 

shall be permissible . 
In case of non -compliance , Layout Approval and Non -Agricultural permission shall liable to be 
cancelled . 


The Part plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shallbe kept open for information of 
general public during office hours on all working days at the following offices – 


(1) The Collector, Nashik . 


(2 ) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch , Nashik . 


This Notice is also available on website www .dtp .maharashtra .gov. in 


JAYASHREERANI SURVE , 

Member-Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee 
and for Joint Director of Town Planning, 

Nashik Division , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

विभागीय आयुक्त यांजकडून 
जिल्हा धुळे 

क्रमांक मशा/ कार्या- २ / जमीन - ४/ ५३४५४ / २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचे 
संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन 
जमिनी या “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ व १७ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम (४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे : 

( क) असे घोषित करतात की, महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ख) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत; आणि 

( ग ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून धुळे , 
जिल्हा धुळे व साक्री तालुक्याचा प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग , धुळे यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

( घ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२, १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, धुळे यांची नियुक्ती करीत आहेत. 

___ अनुसूची 

जिल्हा धुळे, तालुका साक्री 
गट क्षेत्र 

चतु : सीमा 
क्रमांक 

उत्तर पूर्व दक्षिण 

पश्चिम 


. 


हे . आर 


४०४ 


४४० / ११ 


३ ११ 
३ ५४ 
३ ०० 


गट नंबर ४०३ 
गट नंबर ४४०/ २ 
गट नंबर ४४१/ १ 


गट नंबर ४०५ 
गट नंबर ४२७ 
गट नंबर ४३९ 


४४१/ २ 


गाव भामेर 
मौजे शिवाजीनगरची शीव मौजे शिवाजीनगरची शीव 
मौजे शिवाजीनगरची शीव गट नंबर ४४१/ १ 
गट नंबर ४४२ / १ - ब, गट नंबर ४४३ 
४४२/ १ - अ . 
गट नंबर ४४२/ १ - अ गट नंबर ४४१/ २ 
गट नंबर ४४२/ २ गट नंबर ४४३ 
मौजे शिवाजीनगरची गट नंबर ४४६ 
शीव . 
गट नंबर ४४६ 

गट नंबर ४४४ 


४४१ / १ 
४४२/ १ - ब 


३ ६३ 
२ ९४ 
२ ०० 


गट नंबर ४४० / १ 
गट नंबर ४४२/ १ - अ 
मौजे शिवाजीनगरची 


४४२/ २ 


गट नंबर ४३९ 
गट नंबर ४४१/ २ 
गट नंबर ४४२/ १- अ , 
४४२/ १ - ब . 
गट नंबर ४३८ 


शीव . 


४४३ 


نه 


४४४ 


गट नंबर ४४१/ २ , 
४४२/ १ - ब . 
गट नंबर ४४३ 
गट नंबर ४४४ 
गट नंबर ४२७ 


२ ४२ 
२ ४१ 
६ ८९ 


४४५ 
४३९ 


गट नंबर ४४६ 
गट नंबर ४४६ 
गट नंबर ४४१ 


गट नंबर ४४५ 
गट नंबर ४४६ 
गट नंबर ४३८ 


गट नंबर ४३८ 
गट नंबर ४३८ 
गट नंबर ४२९ , ४३० , 
४३४ . 


م 


एकूण 


.. ३२ ४२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


अनुसूची – चालू 
जिल्हा धुळे, तालुका साक्री 

चतु: सीमा 


क्षेत्र 


भूमापन 
क्रमांक 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


tico 


७१ 


६ 


० 


० 


७२/ २ 
७३/ १ - ब 
७३/ १ - क 


a oo 


० 


७४ 


७५/ २ 


१ ५२ 
__ ० ७६ 
___ ४ ०८ 

३ ०३ 


गट नंबर ७२ 
गट नंबर ७२/ १ 
गट नंबर ७३ 
गट नंबर ७३ 
गट नंबर ७५ / १ , ७५/ २ 
गट नंबर ७६- अ 
गट नंबर ७७ , ७८ 
गट नंबर ८८ 
गट नंबर ८४, १०७ 
गट नंबर ८४ 
गट नंबर ९०/ १, ९०/ २ 
गट नंबर ९७/ ३ 


गाव शिवाजीनगर 
गट नंबर ६६ 
गट नंबर ६५ 
गट नंबर ७३/ १ - क 
गट नंबर ७२/ १ 
गट नंबर ७६- ब 
गट नंबर ७६ - ब 
गट नंबर ७६ - ब 
गट नंबर ७० 
गट नंबर ८७/ २ 
गट नंबर ८६ 
गट नंबर ६९ 
गट नंबर ९२ 


७६ - अ 


८९ 


cw 


८७/ १ 
८७/ २ 


८ ४४ 
८ ७३ 


२ १८ 


९४/ १ 
९४/ २ 
९५/ १ 
९५/ २ 


०na 


१ ७७ 


गट नंबर ९३ 
गट नंबर ९३ 
गट नंबर ९५/ २ 
गट नंबर ९५/ ३ 
गट नंबर ९३ 
गट नंबर ९३ 


०० 


९५/ ३ 


गट नंबर ९५/ ४ 
गट नंबर ९४/ १ 
गट नंबर ९५/ ५ 
गट नंबर ९५/ ५, ९५/ ६ 
गट नंबर ९५/ ६ 
गट नंबर ९५/ १, ९५/२ , 
९५/ ३. 
मोजे भामेरची शीव 
गट नंबर ९६ 
गट नंबर ९९ 


१ ७६ 
५ २८ 


गट नंबर ६८ 

गट नंबर १७० 
गट नंबर ७१ 

गट नंबर ७० , ७२/ १ 
गट नंबर ७० 

गट नंबर ८६ 
गट नंबर ७२/ १ 

गट नंबर ७३/ १- ब 
गट नंबर ७२/ १ 

गट नंबर ७३ / १- क 
गट नंबर ७४ 

गट नंबर ७५ / १ 
गट नंबर ७३, ७५ / १ , ७५/ २ गट नंबर ७६ 
गट नंबर ९०/ १ , ९०/ २ गट नंबर १०५, ९९ 
गट नंबर ८८ 

गट नंबर १०६ 
गट नंबर ८८ 

गट नंबर ८७/ १ 
मौजे भामेरची शीव गट नंबर ९९ , ९२ 
मौजे भामेरची शीव गट नंबर ९४/ १ , 

९४/ २, ९५/ ३, ९५/ ४. 
गट नंबर ९४/ २ मौजे भामेरची शीव 
मौजे भामेरची शीव मौजे भामेरची शीव 
गट नंबर ९५/ ४ मौजे भामेरची शीव 
गट नंबर ९५/ ४ 

गट नंबर ९५ / १ 
गट नंबर ९५/ ४ गट नंबर ९५/ २ 
मौजे भामेरची शीव , मौजे भामेरची शीव 
गट नंबर ९४/ १. 
गट नंबर ९५/ १ , ९५/ २ मौजे भामेरची शीव 
गट नंबर ९५/ २ , ९५/ ३ गट नंबर ९५/ ५ 
गट नंबर ९२ 

गट नंबर ९७/ १ , 

९७/ २, ९७/ ३ . 
गट नंबर ९२ 

गट नंबर ९८ , १०० 
गट नंबर ९९ 

गट नंबर १०४ - अ , 

१०४ - ब . 
गट नंबर १०४ - ब गट नंबर १०३ 
गट नंबर १०० 

गट नंबर १०२ , १०३ 
गट नंबर ८७/१ , १०६ गट नंबर ११० 
गट नंबर १०७/ २ गट नंबर ११० 
गट नंबर ९७/ २ 

गट नंबर ९७/ ४ 
गट नंबर १०१ 

मौजे भामरेची शीव 
गट नंबर १०१ 

गट नंबर १०२- अ 
गट नंबर ६९ 

गट नंबर ८८ , ८९ , 
९०/ २ . 


९५/ ४ 


९५/ ५ 
९५/ ६ 


गट नंबर ९५/ ६ 
गट नंबर ९७/ ३ 
गट नंबर ९९ 


x 


२ ४७ 


०० 


गट नंबर १०५ 
गट नंबर १०६ 


गट नंबर ८९ , ९०/ १, ९१ 
गट नंबर १०५ चा भाग 


१०५ 


० 


१ २१ 


१०४ - अ 
१०४ - ब 


० 


१०७ 


४ 


१०९ 
९७/ १ 
१०२ - अ 
१०२- ब 


२ ४१ 
१ ६२ 
१ ५६ 
१ ५५ । । 
८ ०० 


गट नंबर १०६ 
गट नंबर १०४ - अ , १०५ 
गट नंबर १०८ , १०९ 
गट नंबर १२८ 
गट नंबर १०० 
गट नंबर १०३ 
गट नंबर १०३ 
गट नंबर ७३/ १ - ब , ८६ 


गट नंबर १०५ 
गट नंबर १०५ 
गट नंबर ८४ 
गट नंबर १०८ 
गट नंबर ९८ 
गट नंबर १०२ - ब 
गट नंबर १०० , १०४ - ब 
गट नंबर ७१, ७२/ १ , 
७२/ २ . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१ , शके १९३८ 


११ 


अनुसूची – चालू 
जिल्हा धुळे, तालुका साक्री 

चतु : सीमा 


भूमापन 
क्रमांक 


क्षेत्र 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


हे . आर 


७५/ १ 
७२ / 
१ 


३ 


० ७८ 

९९ 
२ ०२ 


गाव शिवाजीनगर – चालू 
गट नंबर ८६- अ गट नंबर ७५/ २ 
गट नंबर ७४ / १- क , ७४ गट नंबर ६५ 
गट नंबर ७९ व गट नंबर ७९ , ७७ व 
निजामपूर ते साक्री रोड. निजामपूर ते साक्री रोड. 


गट नंबर ७४ 
गट नंबर ७२/ २ 
गट नंबर ७६- अ 


गट नंबर ७४ 
गट नंबर ७० 
गट नंबर ८५ 


७८ 


एकूण 


.. १०४ १८ 


१०७ 


१०८ 
१०९ / १ 
१०९ / २ 
११० / १ 


२ २७ 
० ९५ 
३ ४७ 
३ ४७ 
९ ८२ 


गट नंबर १०६ 
गट नंबर १०६ 
गट नंबर १०७, १०८ 
गट नंबर १०९ / १ 
गट नंबर १०९/ २ 


गाव शिरधाणे 
गट नंबर १०८ 
गट नंबर ११३ 
गट नंबर ११२ 
गट नंबर ११२, १११ 
गट नंबर १११, २५६ 


गट नंबर १०९ 
गट नंबर १०९ 
गट नंबर १०९ / २ 
गट नंबर ११० 
गट नंबर २५६ , ११० 
पैकी भाग . 
गट नंबर २५६, २५५ , 
२५४, १११ पैकी भाग . 
गट नंबर २५३ 


गट नंबर ५४ , ५५ , ५७ 
गट नंबर १०७ 
गट नंबर ३७ 
गट नंबर ३७ 
गट नंबर ३७ 


१११ 


२६ १७ 


गट नंबर १०९ , ११० 


१४९/ ४/ १ 


५ ६१ 


गट नंबर १११ 


गट नंबर १०९ , ११२, १२० गट नंबर १४७, १४८ , 

१४९ / १ . 
गट नंबर १४८ , १५० , गट नंबर १४९ / ४/ २ 
१५२ . 
गट नंबर १५२, १५३, गट नंबर २४१, १५४ 
१५४ . 
गट नंबर १५४, १४९ गट नंबर २३८ , २३९ - अ 


१४९ / ४/ २ 


५ ५९ 


गट नंबर २५३ 


गट नंबर १४९ / ४/ १ 


२४१ / १ 


१० ७१ 


गट नंबर २४१/ ३, गट नंबर २५३, २५२ , 
२३९ / १ - अ , २३९ - ब , २४० . १४९ / ४ / २. 
गट नंबर २५० , २४९, २४३ गट नंबर २५१, २५० 
गट नंबर २४१/ ३, २४३ गट नंबर २४० , २३९ - ब 


गट नंबर २४१/ २ 
गट नंबर २३८ 


गट नंबर २४० , २४३ 
गट नंबर २४२ 


२४१/ ३ 

५ ३६ 
२४१/ २ ५ ३५ 
एकूण .. ७८ ७७ 
एकूण एकंदर २१५ ३७ 


गाव कावठी 
गट नंबर ५९ 


७३१ भाग 


१३० १९ 


मौजे चिंचवारची शीव 


गट नंबर ७३१ भाग 


गट नंबर ७२० , ७२८ , 
७३० , ७३२ , ७३३, ७३७ , 
७३८ , ७३९ , ७४२ , ७४३ , 
७४४ , ७५१, ७५२ . 


४४२/ १- अ 


२ ९४ 


गाव भामेर 
मौजे शिवाजीनगरची शीव, गट नंबर ४४२/ २ 
गट नंबर ९५/ ४ . 


गट नंबर ४४२/ १ - ब 


गट नंबर ४४१/ १, 
४४१/ २ . 


एकूण .. १३३ १३ 
एकूण एकंदर ३४८ ५० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त, 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , २२ डिसेंबर २०१६. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


(c ) 


District Dhule 

No. Desk /RB - 2 /Land-4 /53454/2016 . - Whereas , the Government ofMaharashtra has , in exercise of 
the powers conferred by Section 3 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute 
the forest land which is the property of Government, or over which the Government has proprietary 
rights, or to the whole or any part of the Forest-Produce of which the Government is entitled , more 
specifically mentioned in the Schedule appended hereto as a " Reserve Forest ”; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 and 17 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No . FLD 
1081/F - 6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of 
Section 3 of Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) ] the Divisional 
Commissioner, Nashik Division , Nashik hereby : - 
(a ) declares that the GovernmentofMaharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests " ; 
(b ) specifies the situation and limits of “Reserved Forests ” as per the Schedule appended hereto ; 

and 
appoints the Sub - Divisional Officer, Dhule incharge of the village Dhule and Sakri taluka , 
district Dhule to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land 
comprised within the limits of the "Reserve Forests", or in or over any Forest- Produce , and 

to deal with the same as provided in Chapter II of the said Act ; 
(d ) appoints the Collector, Dhule to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 

District Dhule , taluka Sakri 
GatNo. Area 

Boundaries 
North East South 

West 
3 
H . Are 

village Bhamer 
404 Gat No . 403 Boundary of Boundary of Gat No. 405 
village 

village 

Shivajinagar . Shivajinagar 
440 / 1 3 54 Gat No. 440 / 2 Boundary of Gat No . 441/1 Gat No . 427 

village 

Shivajinagar. 
441/2 300 Gat No. 441/ 1 Gat Nos. 442/ 1- B Gat No . 443 Gat No. 439 

442/ 1 - A . 
441/ 1 

GatNo. 440 / 1 Gat No . 442 / 1-A GatNo. 441/2 Gat No. 439 
442 / 1 - B 

Gat No . 442 / 1 -A GatNo. 442/2 Gat No. 443 Gat No . 441/2 
442 /2 

Boundary of village Boundary of village Gat No. 446 GatNos . 442/ 1 - A , 
Shivajinagar Shivajinagar 

442 / 1 - B . 
443 2 48 Gat Nos . 441/2 , GatNo . 446 GatNo. 444 GatNo. 438 

442 / 1 - B . 
444 

2 42 GatNo. 443 Gat No . 446 GatNo . 445 Gat No. : 438 
445 

Gat No. 444 Gat No. 446 GatNo. 446 Gat No . 438 
439 6 89 Gat No. 427 

Gat No . 441 Gat No . 438 GatNo. 429, 430 , 

434. 
Total .. 32 42 


2 


41 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१ , शके १९३८ 


१३ 


Schedule – contd . 
District Dhule, taluka Sakri 

Boundaries 
North East 

South 


GatNo. 


Area 


West 


1 


2 
H . Are 


village Shivajinagar 

Gat No. 66 


Gat No . 68 


71 
72 /2 


GatNo . 72 
Gat No. 72 / 1 


GatNo. 170 
GatNos. 70 , 72 /1 


Gat No . 65 


Gat No. 71 


5 52 
1 48 
1 00 
2 .00 


73 / 1 - B 


Gat No. 73 


GatNo. 73/ 1- C 


Gat No. 70 


Gat No . 86 


73 / 1- C 


Gat No.73 


Gat No. 72/ 1 


Gat No. 72 / 1 


74 


Gat Nos . 75 /1 , 75 /2 Gat No . 76 - B 


Gat No. 72/ 1 


Gat No . 73 / 1- B 
GatNo . 73 / 1- C 
Gat No . 75 / 1 


75 /2 


0 


Gat No. 76 -B 


Gat No. 74 


Gat No . 76 - A 
Gat Nos. 77 , 78 


76 -A 


+ 


Gat No. 76 - B 


Gat No . 76 


Gat Nos. 73 , 
75 / 1, 75 /2 . 


m 


89 


Gat No . 88 


Gat No . 70 


Gat Nos. 105 , 99 


Gat Nos . 90 /1 , 
90 /2 . 


87 / 1 


Gat No. 106 


+ 


Gat No . 88 
Gat No. 88 


87 /2 


Gat Nos . 84 , 107 Gat No. 87 /2 
Gat No. 84 Gat No. 86 
Gat Nos. 90 / 1, 90 /2 Gat No . 69 


4 58 


Gat No . 87 / 1 
Gat Nos. 99 , 92 


0 


Boundary of 
village Bhamer. 


8 73 


Gat No . 97 / 3 


Gat No . 92 


Boundary of 
village Bhamer. 
Gat No. 94 /2 


Gat Nos . 94 /1 , 
94 /2 , 95 /3 , 95 /4 . 


94 / 1 


2 18 


Gat No. 95 /4 


Gat No. 93 


94 / 2 


3 10 


Gat No . 94 /1 


Gat No. 93 


Boundary of 
village Bhamer. 


Boundary of 
village Bhamer. 
Boundary of 
village Bhamer . 
Boundary of 
village Bhamer. 


95 / 1 


1 77 


Gat No. 95 /5 


Gat No. 95/2 


GatNo . 95 /4 


95 / 2 


Gat No. 95 / 1 


95 / 3 


1 76 
1 76 
5 28 


Gat No. 65 /2 


Gat Nos. 95 /5 , 95/6 Gat No. 95/3 
Gat No. 95 /6 Gat No . 93 
Gat Nos. 95 /1 , Gat No . 93 
95 /2 , 95 /3 


95 /4 


Gat No . 95 /4 
Gat No . 95 /4 
Boundary of 
village Bhamer, 
Gat No. 94 /1. 
GatNos. 95 / 1, 
95 /2 . 


Boundary of 
village Bhamer. 


95 / 5 


2 93 


GatNo. 95 /6 


Boundary of 
village Bhamer. 


Boundary of 
village Bhamer. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 

Schedule - contd . 

District Dhule, taluka Sakri 
Gat No . Area 

Boundaries 


North 


East 


South 


West 


2 


4 


H . Are 


village Shivajinagar - contd . 


95 /6 


2 35 


Gat No. 96 


Gat No. 97 / 3 


GatNo. 95 /5 


- 


Gat Nos. 95 /2 , 
95 /3 . 
Gat No. 92 


Gat No . 99 


Gat No. 99 


Gat Nos. 97 / 1 , 
97 / 2 , 97 /3 . 
Gat Nos . 98 , 100 


GatNo . 105 


Gat No. 92 


105 


Gat No. 106 


Gat No. 99 


Gat Nos. 89, 
90 / 1 , 91. 
Gat No. Part of 
105 
Gat No . 105 
GatNo . 105 


Gat Nos . 104 - A , 
104 - B . 
Gat No. 103 
GatNos. 102 , 103 


104 - A 
104- B 


1 20 
1 24 


Gat No. 106 
Gat Nos . 104 - A , 
105 . 


GatNo. 104 -B 
Gat No. 100 


107 


4 39 


Gat Nos. 108 , 109 


Gat No . 84 


Gat Nos. 87 / 1, 


GatNo. 110 


106 . 


109 


97 / 1 


62 


Gat No. 128 
Gat No. 100 
Gat No. 103 


Gat No. 108 
Gat No. 98 
Gat No . 102 - B 


Gat No. 107 
Gat No. 97 /2 
Gat No . 101 


102- A 


Gat No. 110 
Gat No. 97 / 4 
Boundary of 
village Bhamer. 
Gat No. 102 -A 


102- B 


1 55 


70 


8 . 00 


75 / 1 


0 78 


Gat No. 103 Gat Nos . 100 , Gat No . 101 

104- B . 
Gat Nos. 73/ 1 - B , 86 Gat Nos. 71, Gat No. 69 

72 / 1, 72 /2 . 
GatNo. 86 -A Gat No. 75 /2 Gat No. 74 
Gat Nos . 74 /1 - C , 74 Gat No . 65 Gat No. 72/ 2 
Gat No . 79 and Gat No . 79 , 77 and Gat No . 76 - A 
Nizampur to Sakri Nizampur to Sakri 
Road . 

Road. 


Gat Nos. 88 , 89 , 
90 / 2 . 
Gat No . 74 
Gat No. 70 
Gat No. 85 


72 /1 


3 99 


78 


202 


Total 


.. 104 18 


village Shirdhane 

Gat No. 108 


107 


2 27 


Gat No. 106 


GatNo. 109 


Gat Nos . 54 , 55 , 


57 


o 


108 
109 / 1 
109 / 2 


Gat No . 106 
Gat Nos . 107 , 108 
Gat No. 109/1 


w 


Gat No. 113 Gat No. 109 
GatNo. 112 Gat No. 109 /2 
Gat Nos. 112 , 111 GatNo. 110 


Gat No . 107 
Gat No . 37 
GatNo. 37 


3 47 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१ , शके १९३८ 


१५ 


Gat No . 


Area 


Schedule – contd . 
District Dhule, taluka Sakri 

Boundaries 
North 

East 

South 
4 


West 


2 


H . Are 


110/ 1 


982 


Gat No. 37 


256 . 


village Shirdhane - contd . 
Gat No . 109 / 2 GatNos . 111 , Gat No. 256 , 

part of 110 . 
GatNos . 109, 112 , Gat Nos. 147 , Gat Nos . 256 , 
120 . 148 , 149/ 1 

255 , 254 , 111 
Gat Nos. 148 , 150 , Gat No . 149/4 /2 Gat No . 253 


111 


26 17 


Gat Nos. 109, 110 


149/ 4 / 1 


5 61 


Gat No . 111 


152 . 


149 /4 /2 


5 59 


Gat No. 149 /4 / 1 


241/ 1 


10 71 


Gat Nos. 253 , 252, 
149 / 4 / 2 . 


GatNos. 152 , 153, GatNos . 241, 154 Gat No. 253 
154 . 
Gat Nos . 154 , 149 Gat Nos. 238 , GatNos. 241/3 , 
239 - A . 

239 / 1 - A , 239 - B , 

240 . 
Gat No . 241/2 Gat Nos. 240 , 243 Gat Nos. 250 , 

249 , 243 . 
Gat No . 238 Gat No. 242 Gat Nos . 241/ 3 , 

243 . 


241/ 
3 


5 


36 


Gat Nos. 251, 250 


241/2 


535 


GatNos . 240 , 
239 - B . 


Total 78 77 
Grand 
Total . 215 37 


village Kavathi 

Gat No. 59 


130 19 


Part of 
Gat No . 
731. 


Boundary of 
village 
Chinchvar 


Gat No. part of 
731. 


GatNos. 720 , 
728 , 730 , 732 , 
733 , 737 , 738 , 
739 , 742 , 743 , 
744 , 751 , 752 . 


442 /1 -A 


2 94 


village Bhamer 
Boundary of Gat No. 442 /2 
village Shivajinagar 
and Gat No. 95 /4 . 


Gat No . 442/ 1-B 


Gat Nos . 441/ 1, 

441/ 2 . 


.. 133 13 


Total 
Grand 
Total 


.. 348 50 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 22nd December 2016 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१ , शके १९३८ 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या -२/ ५/ ५६२८२/ एसआर-५६/ २५४८५/२०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/वस्त्यांचा समूह, वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील अलंगुण ग्रामपंचायतीतील मोकपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३ जानेवारी २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी 
२०१६ रोजी अलंगुण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या मोकपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचेतपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 

जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा , गाव अलंगुण (मोकपाडा ) 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : क . नं . ६६ 
दक्षिण : ७२ / ६८ 
पश्चिम : ७४ 
उत्तर : ७१ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त, 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १७ डिसेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


१७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ ५६५८४/ एसआर-५३/ २५४८४/ २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील मनखेड ग्रामपंचायतीतील वांजुळपाडा पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ जानेवारी २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ जानेवारी २०१६ 
रोजी मनखेड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या वांजुळपाडा पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, गाव मनखेड (वांजुळपाडा ) 


अ . क्र . 


क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


गावठाण 


e 


पूर्व : १४० 
दक्षिण : १५८ 
पश्चिम : १३७/ १३८ / १३९ 
उत्तर : १४१ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १७ डिसेंबर २०१६. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१ , शके १९३८ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ ५६८५७/ एसआर-६०/ २५५३७ /२०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील रोंघाणे ग्रामपंचायतीतील शिरीषपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ५ जानेवारी २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी 
२०१६ रोजी रोंघाणे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या शिरीषपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, गाव रोंघाणे (शिरीषपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


गावठाण 


e 


पूर्व : २८ 
दक्षिण : २७ 
पश्चिम : ३६ 
उत्तर : ३० 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १७ डिसेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


१९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ ५६८६२ / एसआर-५७/२५५३६ /२०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील करंजुल सु. ग्रामपंचायतीतील वडमाळ सु . पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ३ जानेवारी 
२०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी 
२०१६ रोजी करंजुल सु. ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या वडमाळ सु . पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, गाव करंजुल सु. (वडमाळ सु. पाडा) 
हद्दीचे तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


गावठाण 


e 


पूर्व : १२६ 
दक्षिण : १३१/ १३० 
पश्चिम : १२४ 
उत्तर : १२७/ १२२ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १७ डिसेंबर २०१६. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१ , शके १९३८ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ ५६८६५ / एसआर- ६३/ २५५३४ / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
____ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील हतरुंडी ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३ जानेवारी २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १७ जानेवारी 
२०१६ रोजी हतरुंडी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाटीलपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


__ जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा , गाव हतरुंडी ( पाटीलपाडा ) 


अ . क्र . 


क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


३ 


o 


गट नंबर १०८ / १०९/ ११० / १११/ ११२ 


e 


पूर्व : २८६ 
दक्षिण : ११५ 
पश्चिम : ९४ 
उत्तर : १०६ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १७ डिसेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


२१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ ५६८६८ / एसआर- ६४ /२५५३३ / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


____ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील हतरुंडी ग्रामपंचायतीतील रानपाडा पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३ जानेवारी २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , कळवण उपविभाग , कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १७ जानेवारी 
२०१६ रोजी हतरुंडी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या रानपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा , गाव हतरुंडी ( रानपाडा ) 


अ . क्र . 


क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


गट नंबर १३८ 


e 


पूर्व : १७४ 
दक्षिण : २२७ 
पश्चिम : १६४ 
उत्तर : १६४ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १७ डिसेंबर २०१६. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५/ ५६८७१/ एसआर- ५८ / २५५३१/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील कुकुडणे ग्रामपंचायतीतील कोलढव पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ जानेवारी २०१६ 
रोजी कुकुडणे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या कोलढव पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, गाव कुकुडणे ( कोलढव पाडा ) 


अ . क्र . 


क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


o 


o 


गट क्रमांक ९८ / ९७ 


e 


पूर्व : ६१/ ६२ / ५८ / ६९ 
दक्षिण : ११६/ ६५/ ६६/ ६४ 
पश्चिम : १०४/ ११३ 
उत्तर : १०९/ ६९ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १७ डिसेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१ , शके १९३८ 


२३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ ५६८७५ / एसआर-६१/ २५५३० /२०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
____ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील रोंघाणे ग्रामपंचायतीतील बर्डा ( सां ) पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी 
२०१६ रोजी रोंघाणे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बर्डी ( सां ) पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा, गाव रोंघाणे [ बर्डा ( सां ) पाडा ] 
हद्दीचे तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


गावठाण 


e 


पूर्व : २५ 
दक्षिण : ४६/ ४७ 
पश्चिम : ८० 
उत्तर : ४२ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १७ डिसेंबर २०१६. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ ५७०५८ / एसआर- ५२/ २५६४३ / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
____ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील मनखेड ग्रामपंचायतीतील कवेलीपाडा पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ जानेवारी २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ जानेवारी २०१६ 
रोजी मनखेड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या कवेलीपाडा पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, गाव मनखेड (कवेलीपाडा ) 


अ . क्र . 


क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


गावठाण 


e 


पूर्व : ६७ 
दक्षिण : ६९ 
पश्चिम : ७३ / ७४ 
उत्तर : ६५ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ डिसेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


२५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ ५७०५९ / एसआर-५५/ २५६४५ /२०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील अलंगुण ग्रामपंचायतीतील बोरपाडा पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३ जानेवारी २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी 
२०१६ रोजी अलंगुण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बोरपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा , गाव अलंगुण ( बोरपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


गावठाण 


e 


पूर्व : २४ 
दक्षिण : क . नं . ६६ 
पश्चिम : २१ / २० 
उत्तर : २३ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ डिसेंबर २०१६ . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

___ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ ५७०६२ / एसआर-५९ / २५६४७/२०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
____ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील कुकुडणे ग्रामपंचायतीतील चिकारपाडा पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ५ जानेवारी २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ जानेवारी २०१६ 
रोजी कुकुडणे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या चिकारपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा, गाव कुकुडणे (चिकारपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


क . नं . २२ 


e 


पूर्व : १२३/ १२५ 
दक्षिण : १२७/ १४७ 
पश्चिम : क . नं . २२ 
उत्तर : १२२ / १२१/ ११७ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ डिसेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


२७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ ५७०६४ / एसआर-५४/ २५६४२ /२०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
____ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील चिकाडी ग्रामपंचायतीतील देवमाळपाडा पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ जानेवारी २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , कळवण उपविभाग , कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी 
२०१६ रोजी चिकाडी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या देवमाळपाडा पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा , गाव चिकाडी ( देवमाळपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


गावठाण 


e 


पूर्व : १०५ 
दक्षिण : १४ - ब 
पश्चिम : ११७ 
उत्तर : १२३ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ डिसेंबर २०१६ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१ , शके १९३८ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ ५७०६० / एसआर-६२/ २५६४६ /२०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील रोंघाणे ग्रामपंचायतीतील कासटबारीपाडा पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ५ जानेवारी 
२०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी 
२०१६ रोजी रोंघाणे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या कासटबारीपाडा पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, गाव रोंघाणे ( कासटबारीपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


गावठाण - २३ 


e 


पूर्व : २६ 
दक्षिण : २५ 
पश्चिम : १६ 
उत्तर : २२/ २४ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ डिसेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


२९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ ५५१५८ / एसआर-५१/ २४८९८ / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


__ _ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील मनखेड ग्रामपंचायतीतील जायविहीरपाडा पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ६ जानेवारी 
२०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ जानेवारी २०१६ 
रोजी मनखेड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जायविहीरपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, गाव मनखेड ( जायविहीरपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


गावठाण 


e 


eu 


पूर्व : ८५ / ८६ 
दक्षिण : ८४/ १३१ 
पश्चिम : भाटविहीर शीव 

उत्तर : ८९ / ८७ /८८ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


c 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ६ डिसेंबर २०१६. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१ , शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ . 


___ अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे नाशिक 


प्रकरण क्रमांक ५७/ १५ 


जिल्हा नाशिक 


अंदाजित क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर / 
गट नंबर 


( चौ . मी .) 


८८3 पै. 


१५९५ 


एकूण .. 


१५९५ 


अनुसूची दोन 


क्रमांक भूसं/ कक्ष- १० / ३ / कावि - १८२४ / २०१६. - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे 

२ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक ---- लागू नाही. प्रकरणास महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११९१/३५/सीआर- ८८/९१/ युडी , दिनांक 
२८ जून १९९३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : प्ले -ग्राउंड व म्युनिसिपल परपजसाठी 


प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन : प्ले - ग्राउंड व म्युनिसिपल परपजसाठी 


समाजाला होणारे लाभ : - - 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक, मौजे नाशिक 


क्षेत्र 


आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम १५ 
च्या पोट - कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम 
(१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


भूमापन क्रमांक / 

गट नंबर 


( हे. आर ) 


लागू नाही 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे 
घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - लागू नाही 
टीप. - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन ) , 
क्रमांक २, नाशिक या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
क्रमांक २, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


नाशिक , २७ डिसेबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


३१ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


जिल्हा नाशिक 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेला 
नाशिक जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे असे अधिसूचित करतात की , 
बाधित क्षेत्रामध्ये रायरेश्वर शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, सातपूर , 
जिल्हा नाशिक (येथे अभ्यास अभिकरणाचे नाव विनिर्दिष्ट करावे ) 
यांच्याकडून भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ नुसार 
दिनांक विनिर्दिष्ट करावा सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात 


येईल . 


क्रमांक भूसं/ कक्ष- १० / ३/ कावि -१७५६ / २०१६ . - ज्याअर्थी, भूमि 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४ /प्र. क्र . ७७/ अ- २ , 
दिनांक ११ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचीत केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


अनुसूची 
जमिनीचे वर्णन व तिच्या चतु: सीमा 
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, गाव देवळाली 


भूमापन क्रमांक / 


अंदाजित क्षेत्र 


गट क्रमांक 


हे . आर 


८ / १ पै . 


. .. 


३७ 


पूर्व - 


आणि , ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी १२ मीटर डी . 
पी. रोडसाठी (जेथे ज्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादित करावयाची 
आहे त्या प्रयोजनाचा तपशील नमूद करावा) या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा 
उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या 
उद्देश आहे ; 


पश्चिम - 


दक्षिण - 


उत्तर - 


राधाकृष्णन बी., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात 
आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात 
घेता समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन 
यांचेनिर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे; 


नाशिक , ९ डिसेंबर २०१६. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ अन्वये घोषणा. 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा 
समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती , 
महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा 
दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अमलात आणेल 
अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम (१) मध्ये 
करण्यात आली आहे . 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक कक्ष - २/ भूसंपादन / कावि /९४७/ २०१६. - ज्याअर्थी, उपविभागीय 
अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांनी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या जमिनी भूमि संपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१ , शके १९३८ 


उपविभागीय अधिकारी यांचेकडून 


जिल्हा धुळे 


कलम ११ अन्वये गाव तलाव -वासर्डी, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
बाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग , शिरपूर 
यांनी सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर हरकती प्राप्त झालेल्या नसल्याबाबतचा 
अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा 
जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग, शिरपूर 
यांच्या अहवालावरून समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांची 
अशी खात्री झाली आहे की, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या 
जमिनी मौजे वासर्डी येथील गाव तलाव या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे . 


क्रमांक कक्ष-२/ भूसंपादन/ कावि/ एसआर-२/ ९०९ / २०१६ .- ज्याअर्थी, 
उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग , शिरपूर यांना असे वाटते की , 
यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे 
अशा जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात 
आला आहे) उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ; 


त्याअर्थी, मी , दिलीप पांढरपट्टे , जिल्हाधिकारी , धुळे उक्त नियमाच्या 
कलम २ (३) (ई) अन्वये प्राप्त झालेल्या समुचित शासनाच्या अधिकारान्वये 
असे घोषित करतो की , खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले गाव तलाव 
या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली 


त्याअर्थी, आता भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( यापुढे ज्याचा निर्देश “ संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ ( १) च्या 
उपबंधान्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनी 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा असण्याचा 
संभव आहे . 


आहे. 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग, शिरपूर यांच्या कार्यालयात 
पहाण्यासाठी उपलब्ध राहतील . 


अनुसूची 


उक्त जमिनींमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी 
ताकीद देण्यात येते की , उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकाच्या किंवा अन्य 
व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणू नये. ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी 
न मिळविता विक्री/ भाडेपट्टा/ गहाण / अभिहस्तांतरण देवाण - घेवाण याद्वारे 
किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात करण्यात 
आलेले कोणतेही करार किंवा सुधारणा संपादन जमिनीच्या अंतिमरित्या 
संपादन करण्यात येईल अशा भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा 
अधिकारी संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ ( ४) अन्वये दुर्लक्ष करील . 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव तलाव-वासर्डी क्रमांक १ 


गट नंबर 


पोट खराब 


संपादित 
एकूण क्षेत्र 


___ 


हे . आर 


७३ / १ पैकी 


० 


७३ / २ पैकी 


० 


७२ / १ - अ पैकी 


० 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत 
त्याबद्दल नाशिक विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल तर संपादन 
अधिनियमाच्या कलम २१ (१) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल , संपादनाचे 
काम जर अंशत : किंवा पूर्णत : सोडून देण्यात येईल तर ती वस्तुस्थिती 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल . 


एकूण .. 


० 


दिलीप पांढरपट्टे, 
जिल्हाधिकारी, धुळे. 


धुळे , २० डिसेंबर २०१६ . 


उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग , 
शिरपूर यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पहाण्यासाठी उपलब्ध 
आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ५ - ११, २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


३३ 


अनुसूची - एक - चालू 


गट नंबर 


पोट खराब 


एकूण क्षेत्र 


अभियंता , धुळे पाटबंधारे विभाग यांच्याकडील पत्र क्रमांक १५१५/ 
२०१६, दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये संपादन अधिनियमाच्या 
कलम ४० प्रमाणे उक्त जमिनींचे शोध संपादन करण्याची विनंती केली 
आहे. असे शीघ्र संपादन करणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री 
झाली आहे. सबब मी संपादन अधिनियमाच्या कलम ९ प्रमाणे सदर 
प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करण्यात आलेला आहे . 


संपादित 
एकूण क्षेत्र 

२ 
हे . आर 


३ 


४ 


गाव थाळनेर - चालू 


१०७८ / १ / १ 


. 


० ०८ 


० ०० 


० ०८ 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


१०७८ / १/ २ 


0 00 


१०७७ 


१०७६/ २ 


o 


oo 


१०७६ / १ 


० ०० 


ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन : - अनेर 
मध्यम प्रकल्प वितरिका क्रमांक १४ ची मायनर क्रमांक ६ चा प्रस्ताव 
मौजे थाळनेर , गोदी , सावेर, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


१०५५ 


अनुसूची - एक 


१०५४/ २ 


० ०१ 


१०४६ / २ 


00 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर 


१०४७ 


0 


00 


गट नंबर 


पोट खराब 


एकूण क्षेत्र 


संपादित 
एकूण क्षेत्र 


१०४८ 


० 


०० 


१२९०/ २ 


o० 


हे . आर 


१०५० 


o o० 


गाव थाळनेर 


१०४३ 


१०९५/ १ - ब 


o oo 


.. 


० १५ 


० ०० 


१०४२/ १ 


० १५ 


१०४२/ २ 


o oo 


१०९५/ २ 


१०४२/ ३ 


० ०० 


११०१/ २ 


१०४१/ २ / १ 


o 


oo 


११०२/ १ 


. . 


१०४० 


११०४ 


१०३९ - अ 


० ०१ 


११०६/ १ 


१०३९ - ब 


० ०० 


१११८ 


१०७५ 


० ०० 


१११९ 


१०७४ / १ - क 


० ०० 


११२१ 


१०७४ / १ - ब 


११२२ 


१०७४ / २ 


. . . 


० १३ 


० ०० 


१०७८ / २ 


.. 


० २१ 


० २१ 


१०६४ / १ 


___ .. 


० ०५ 


० ०० 


० ०५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक - चालू 

संपादित पोट खराब 
एकूण क्षेत्र 


गट नंबर 


पोट खराब 


एकूण क्षेत्र 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


संपादित 
एकूण क्षेत्र 


१ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव सावेर 


गाव थाळनेर - चालू 


१८८ 


.. 


० १२ 


० ०० 
० ०० 


० १२ 
० २3 


१०६४/ २ 


.. 


० ०७ 


० ०० 


० ०७ 


१८५/ १/ २ 


.. 


० २३ 


० 


१०६३ 


१०६२ 


१०६१/ १ 


१८४/ १ / २ 

० २८ ० ०० ० २८ 

अनुसूची - दोन 
गावाचे नाव - प्रकल्पाचे नाव : अनेर मध्यम प्रकल्प 
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे सावेर , गोदी, थाळनेर अनेर येथील 
उजवा वाढीव कालवा, वितरिका क्रमांक १४ ची मायनर क्रमांक ६ चा 


१०५९ / १ 


१०५८ / १ 


प्रस्ताव . 


१०५८ / २ - ब 


१०५८ / ४ 


१०५७ 


१२९०/ १ 


१०३८ 


१०३७ 


१०३६/ १ 


१०३६/ २ 


१०३६/ ३ 


अनुसूची - तीन 

विस्थापनाबाबत तपशील 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती/ कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्तापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे. 

___ अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 
सावेर , गोदी , थाळनेर प्रकल्पांतर्गत धुळे आणि शिंदखेडा तालुक्यातील 
८ . ६८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामध्ये 
तालुकानिहाय अनुक्रमे ३ गावांचा समावेश आहे. या गावांचा सिंचन 
क्षेत्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीला मोठा फायदा होणार आहे . 
उपजीविकेची साधने व अन्न सुरक्षेची हमी मिळणार आहे. तसेच अर्थव्यवस्था 
सुधारायला मोठा वाव मिळणार आहे म्हणून सदर प्रकल्प आणि त्या 
अंतर्गत करावयाची कामे लवकरात लवकर हाती घेण्यात येऊन प्रकल्प 
पूर्ण करण्यात येत आहे . 

अनुसूची - पाच 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती/ कुटुंब विस्तापित होत नसल्याने पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 

नितीन गावंडे, 
उपविभागीय अधिकारी, 

शिरपूर भाग, शिरपूर , 
शिरपूर , २९ डिसेंबर २०१६. 

जिल्हा धुळे . 


१०३५ 


० ०३ 


० ०० 


० ०३ 


गाव गोदी 


० ३६ 


२१ / १ 


२१/ २ 


२७/ २ - अ 


२९ / १ 


० ०४ 


० ०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


३५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर 


क्रमांक बी -८ / आस्था ३५/ ०३/ सन २०१६.- दिवाणी नियम पुस्तिका, १९८६ मधील परिच्छेद क्रमांक ६९९ (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर हे सन २०१७ सालाकरिता अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालये व त्यांचे 
कार्यालयांकरिता खालीलप्रमाणे सुट्ट्या जाहीर करीत आहेत . 


सन २०१७ सालातील प्रस्तावित सुट्ट्यांची यादी 


नं . 


सुट्टीचे नाव 


दिनांक 


वार 


शेरा 


४ 


प्रजासत्ताक दिन 


गुरुवार 


सार्वजनिक 


२६ जानेवारी २०१७ 
२४ फेब्रुवारी २०१७ 


महाशिवरात्री 


शुक्रवार 


सार्वजनिक 


धुलिवंदन 


१३ मार्च २०१७ 


सोमवार 


सार्वजनिक 


गुढीपाडवा 


मंगळवार 


सार्वजनिक 


श्रीराम नवमी 


२८ मार्च २०१७ 
४ एप्रिल २०१७ 
१४ एप्रिल २०१७ 


मंगळवार 


सार्वजनिक 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती / गुड फ्रायडे 


शुक्रवार 


सार्वजनिक 


१ मे २०१७ 


सोमवार 


सार्वजनिक 


१० मे २०१७ 


बुधवार 


सार्वजनिक 


महाराष्ट्र दिन 
बुद्ध पौर्णिमा 
रमझान ईद (ईद- उल -फितर) 
स्वातंत्र्य दिन / गोकुळ अष्टमी 


सोमवार 


सार्वजनिक 


२६ जून २०१७ 
१५ ऑगस्ट २०१७ 
२१ ऑगस्ट २०१७ 


मंगळवार 


सार्वजनिक 


पोळा 


सोमवार 


स्थानिक 


२५ ऑगस्ट २०१७ 


शुक्रवार 


सार्वजनिक 


गणेश चतुर्थी 
बकरी ईद (ईद - उल - झुआ) 


२ सप्टेंबर २०१७ 


शनिवार 


सार्वजनिक 


अनंत चतुर्दशी 


५ सप्टेंबर २०१७ 


मंगळवार 


स्थानिक 


दसरा 


३० सप्टेंबर २०१७ 


शनिवार 


सार्वजनिक 


महात्मा गांधी जयंती 


सोमवार 


सार्वजनिक 


२ ऑक्टोबर २०१७ 
१६ ऑक्टोबर २०१७ 


सोमवार 


स्थानिक 


१७ ऑक्टोबर २०१७ 


मंगळवार 


स्थानिक 


१८ ऑक्टोबर २०१७ 


बुधवार 


स्थानिक 


दीपावली 
दीपावली ( धनत्रयोदशी) 
दीपावली ( नरक चतुर्दशी ) 
दीपावली (लक्ष्मीपूजन) 
दीपावली ( बलिप्रतिपदा) 
दीपावली (भाऊबीज ) 


१९ ऑक्टोबर २०१७ 


गुरुवार 


सार्वजनिक 


२० ऑक्टोबर २०१७ 


शुक्रवार 


सार्वजनिक 


२१ ऑक्टोबर २०१७ 


शनिवार 


स्थानिक 


ईद- ए-मिलाद 


१ डिसेंबर २०१७ 


शुक्रवार 


सार्वजनिक 


खिसमस 


२५ डिसेंबर २०१७ 


सोमवार 


स्थानिक 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५ - ११ , २०१७ / पौष १५ - २१, शके १९३८ 


खालील सण सुट्टीचे दिवशी म्हणजेच रविवारी येत असल्यामुळे स्वतंत्रपणे सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली नाही . 
सुट्टीचे नाव 

दिनांक 


वार 


शेरा 


४ 


छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 


१९ फेब्रुवारी २०१७ 


सार्वजनिक 


रविवार 
रविवार 


मोहरम 


१ ऑक्टोबर २०१७ 


सार्वजनिक 


भाग दोन 


उन्हाळी सुट्टी : शुक्रवार , दिनांक ५ मे २०१७ ते रविवार , दिनांक ४ जून २०१७ पर्यंत दोन्ही दिवस धरून 

हिवाळी सुट्टी : मंगळवार , दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ ते रविवार, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत दोन्ही दिवस धरून 
टिप : (१) अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व दिवाणी व फौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यालये महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी बंद राहतील . 

( २) रविवार व इतर सार्वजनिक सुट्ट्या वगळून अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व फौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यालये उन्हाळी सुट्टीत व 

हिवाळी सुट्टीत चालू राहतील . 
( ३) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दिनांक १६ डिसेंबर २०१० रोजीचे पत्रातील सूचनेप्रमाणे सदर सुट्ट्यांमध्ये मा . शेट्टी आयोगाच्या 

शिफारशीनुसार व मा . सर्वोच्च न्यायालयाचे याचिका अर्ज क्रमांक १०२२ / ८९ मधील निर्देशान्वये वर नमूद केलेल्या सुट्ट्यांमध्ये फेरबदल 
होण्याची शक्यता आहे . 


श्रीकांत द. कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , १९ डिसेंबर २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


